सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता (गट-अ) (वेतनश्रेणी 
एस-२०- रु.५६१००-१७७५००) या संवर्गातील 
अभियोक्त्यांची अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
(गट-अ) (वेतनश्रेणी एस-२३- रु.६७७००-२०८७००) 
या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- डीपीपी-१०२२/प्र.क्र.२०३/पोल-१० 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ :-(१ संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
सअपदो/१०८/२०००/२०२२,दिनांक :-३०.०९.२०२२. 
(२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०१५ /प्र.क्र.३६६/ १६-ब, 


दि. ०७. ०५.२०२१. 


शासन Seat :- 


अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक सरकारी 
अभियोक्ता (गट-अ) (वेतनश्रेणी एस-२०- रु.५६१००-१७७५००) या संवर्गातील पुढील तक्त्यातील स्तंभ 
(2) मधील अभियोक्त्यांना अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता (गट-अ) (वेतनश्रेणी एस-२३- रु.६७७००- 


२०८७००) या संवर्गात संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयानुसार सेवाजेष्ठतेनुसार या आदेशातील नमूद 


अटी व शर्तीच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात, याद्वारे पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


२. सदरहू अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्त्यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या जिल्ह्याच्या 


ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अतिरिक्त अभियोक्त्याचे नाव पदस्थापना 

ea 2 3 
a श्री. विनोद महादेव श्रोते गोंदिया शहर 
२ ।कु. ज्योती उत्तमराव राऊत अमरावती 
३ | Stl. अमोलकुमार सुरेश ठाकूर रायगड 
४ श्री. सलीम इन्सान तडवी जळगाव 


शासन आदेशा क्रमांकः डीपीपी-१०२२/प्र.क्र.२०३/पोल-१० 


५ श्री. राजकुमार नंदलाल गुप्ता गडचिरोली 

६ श्री. नितीन सुरेश नरवाडकर सांगली 

७ श्री. रविकुमार रामदास नागपूर 
आस्टोनकर 

८ श्री. दयाराम सुरेश पाटील सातारा 

९ | at. अंजुम फिरोजखान पठाण सातारा 

| o | श्रीमती रश्मी रमेश भागवत अमरावती शहर 

a १ श्री. चंद्रकांत अनिल पाटील धुळे 

१२ श्रीमती सुनिता बजरंगलाल शार्मा यवतमाळ 

१३ | atl. दत्तात्रय रामकिसन काठुले छत्रपती संभाजीनगर 

१४ श्री. गजानन चंद्रभान मंझा छत्रपती संभाजीनगर 

१५ श्रीमती करुणा गणेडाराव महाजन अकोला 

१६ श्रीमती संगिता रामभाऊ पवार हिगोली 

१७ श्री. शशिकांत रामराव इधारे ठाणे 

१८ ।श्री. राजीव मुजात तडवी जळगाव 

१९ श्री. सुधीर रामकृष्ण सपकाळे मुंबई 

२० श्री. अरुण रामचंद्र मसराम पालघर शहर 

२१ | att. सुशील मार्तडराव दामोदर नाशिक 

२२ श्री. अंकुठा रमेशराव कदम रायगड 

२३ | att. प्रमोद भिकनराव वाघ अहमदनगर 

२४ | att. नितीन आनंदराव ताडेवाड बीड 

२५ श्री. महेश यशवंत पाडवी नंदूरबार 

२६ श्री. सचिन देवनाथ गावडे मुंबई शहर 

२७ श्री. विनोदकुमार हरिश्चंद्र परभणी 
चेनलवाड 

२८ श्री. किशोर फत्तेसिंग तडवी मुंबई शहर 

२९ श्री. विकास वसंतराव घनवड पुणे 

३० श्रीमती शीला आकाराम नाईक कोल्हापूर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः डीपीपी-१०२२/प्र.क्र.२०३/पोल-१० 


३१ _ श्री. गोकुळ केशवराव खोडे पुणे 
३२ _ श्रीमती निलिमा योगेश साबळे धाराशिव (उस्मानाबाद) 
३३ _ श्रीमती जयश्री विजय कोरडे उाणे 

३४ ।कु. भारती गोपाळप्रसाद पांडे मुंबई हाहर 


२. वरील अभियोक्त्यांची पदोन्नतीने नियुक्‍ती ही खालील अटी व शर्तीच्या अधीन करण्यात येत 


आहे - 


१) 


रर 


उक्त पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरुपाची असून ती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालायात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे 
दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत 
सा.प्र.वि. /१६ ब कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या 
सूचनांनुसार देण्यात येत आहे. तसेच, दि.७ मे, २०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन 
राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. पदोन्नत झालेल्या अभियोक्त्यांनी पदोन्नतीने 


पदस्थापनेचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारावा. सदर आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या 


होण्याकरिता संचालक, अभियोग संचालनालय यांनी खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


अ) अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता संवर्गात पदोन्नतीने जिल्ह्यात पदस्थापना 
देण्यात आली असून संबंधीत जिल्हयांतर्गत पदस्थापना संचालक, अभियोग 
संचालनालय यांनी करावी. 


ब) पदोन्नतीने पदस्थापनेबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर पदोन्नत अतिरिक्‍त 
सरकारी अभियोक्त्यांना सध्याच्या पदावरुन कार्यमुक्त होऊन रुजू 
होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विनाविलंब रुजू 
करुन घ्यावे. सदर अभियोक्त्याला रुजू करुन न घेतल्यामुळे काम न देता 
सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ ठरवून वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधीत 
अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन sear क्रमांकः डीपीपी-१०२२/प्र.क्र.२०३/पोल-१० 


8. सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०२१६००२८५५२९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HARESHWAR NAMDEO SAHANE 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
HARESHWAR as 

2.5.4.20=c666d6034b5e98c5d1bd37af6d50b3277469ad6a9c55fe 

42051469194c47c2d0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=A0C4666E299E972427F9DABEDD7FF52FB5313B5 
N A M D EO SA H A N F OCOD9A59C64EC908916651EC1, cn=HARESHWAR NAMDEO 

SAHANE 

Date: 2024.01.02 16:00:34 +05'30' 


(हरेश्वर सहाणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) संबंधित अभियोक्ते (संचालक, अभियोग संचालनालय यांच्या मार्फत). 
प्रत, 

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 
३) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
५) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 

) 

) 


६) प्रधान सचिव (अ. व सु.) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

qo) पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

११) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

१२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

१३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

१४) सह सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा), मंत्रालय, मुंबई. 

१५) सह सचिव,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


१६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
१९) निवडनस्ती (पोल-१०. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


